प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 


श्री. विकास पाटील, उप जिल्हाधिकारी तथा मा. 
मंत्री (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी यांची उप 
जिल्हाधिकारी, मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरण, मुंबई या पदावर प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्र. टिआरएफ-०४२३/प्र.क्र.९८/ई-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- २७ जुले, २०२३ 


ay १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
2) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसुचना क्र.एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, दि.१४.०७.२०२१ 


शासन आदेशा :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (५) व महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, 
बडतर्फी, सेवेतून काढूण टाकणे) नियम, १९८१ च्या नियम-४० मधील परिशिष्ट-२ मधील विहित अटी व शार्तीना अधीन 
राहून श्री. विकास पाटील, उप जिल्हाधिकारी यांना वाटप करण्यात आलेला अमरावती विभाग कायम ठेवून त्यांची उप 
जिल्हाधिकारी, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई या पदावर ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या 
मान्यतेने सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


2. उप जिल्हाधिकारी, मुंबई महानगर wear विकास प्राधिकरण, मुंबई या पदावरील प्रतिनियुक्‍्तीच्या अनुषंगाने 
श्री. विकास पाटील, उप जिल्हाधिकारी यांच्या सेवा अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडे 
सुपूर्द करण्यात येत आहेत. 


३. श्री. विकास पाटील, उप जिल्हाधिकारी यांनी अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडे 
तात्काळ हजर व्हावे. 
४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०७२७२०१५१४५८१९ असा आहे. हे शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SURESH DATTATRAY NAIK 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT, 
2.5. |8038825708380291329700648100९९30179 
32, 


d5c58464988f98099e530, postalCod 


hte: 
D ATTATRAY N Al K INumbet=842E7F01 AD60O7AOFS4ABAB 1DOF7812EBD2 
3BBE62268DE19A63EA2372DE520A4, cn=SURI 


NAIK 
Date: 2023.07.27 20:17:21 +05'30 


(सुरेश नाईक) 
शासनाचे अवर सचिव 
प्रति, 


« अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


शासन आदेश क्रमांकः टिआरएफ-०४२३/प्र.क्र.९ ८/ई-२ 


प्रत, 


« विभागीय आयुक्त, अमरावती. 
« विभागीय आयुक्‍त, कोकण. 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


संबंधित जिल्हाधिकारी. 

प्रधान महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी. 

संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी. 

संबंधित उप जिल्हाधिकारी (विभागीय आयुक्‍त, कोकण यांचेमार्फत). 

सह सचिव (ई-२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

निवडनस्ती (ई-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


